कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह संवर्गाची दि.०१.०१.२०१३ ची अंतिम 
जेष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७०/तुरुंग-१ 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १४ नोव्हेंबर, २०१३. 


वाचा 


शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-१०१२/प्र.क्र.१७०/तुरुंग-१, दिनांक १९.०६.२०१३. 


शासन परिपत्रक 


कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१३ ची तात्पुरती 


सामायिक जेष्ठतासूची संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यावर सदर 


जेष्ठतासूचीवर कारागृह महानिरीक्षणालयामार्फत प्राप्त झाळेले आक्षेप, हरकती व त्रुटी विचारात घेऊन 


अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजीची सामायिक जेष्ठतासूची आता 


अंतीम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१११४१७३०१५९२२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Tikamdas Nathuji 
me 
Cc 


Tikamdas Nathuji काग 
Shikharame Shikharal 


»C=IN,S= 
Maharashtra, O = Home Department, 


imdas Nathyji 


Date: 2013.11.21 16:02:21 +05'30" 


(fe. न. शिखरामे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


२. निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७०/तुरुंग-१ दिनांक १४ नोव्हेंबर, 2093 चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 


अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजीची अंतिम सामायिक सेवा जेष्ठतासूची 
(वेतनश्रेणी-रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ७६००) 


अ. । जेष्ठ नाव प्रवर्ग जन्मतारीख प्रथम नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक । अभिप्राय 
क्र. ता (aad नियुक्तीचा व | (सरळसेवेने/मर्यादीत | दिनांक/ दिनांक अर्हता 
क्रमांक तर प्रवर्ग या पदावरीळ | विभागीय परिक्षेव्दारे | जेष्ठतेचा 
बदलला नेमणूकीचा । नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष ) 
दिनांक) 
pa] २ 3 ४ ५ ६ 9 ८ ९ a कि. | 
शि हि श्री.यो.द.देसाई | खुला ०७.१२.१९६९ | १५.०६.१९९५ | अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ | 39.92.2020 | एम.ए. 
१८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग- २/ 
१५.०६.१९९५ 
२। २  श्री.वे.स.कांबळे | अ.जा. ०२.०८.१९६२ | १५.०६.१९९५ | stele, जिल्हा | १८.०३.२००५ | ३१.०८.२०२० | एम.ए. 
१८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग- २/ 
१५.०६.१९९५ 
३ 3 श्री. हि.रा.जाधव | विजा (अ। | ०५.०६.१९६३ ।१५.०६.१९९५ । अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ | 30,0§.2029 ।बी.ए., 
१८.०३.२००५ । कारागृह वर्ग- २/ एम.एस.डब्ल्यु 
१५.०६.१९९५ . 
8 | ४  श्री.ज.से.नाईइक | ao. 04.03.9296 | 94.06.9884 । अधीक्षक, जिल्हा | 92.03.2004 | 39.03.2028 | बी.ए., 
92.03.2005 J कारागृह वर्ग- Y एम.एस.डब्ल्यु 
१५.०६.१९९५ 
मंजूर पदे :१० भरलेली पदे: ०४ रिक्‍त पदे: ०६ 


